महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट - अ 
वेतनस्तर 5-२० : (५६१००-१७७५०० या 
संवर्गातील दुहेरी पदस्थापना झालेल्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांना सुधारित पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र. ४५०/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ११ जून, २०२० 


वाचा:- १) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन आदेशा क्र.बदली २०१८/प्र.क्र.३७७/सेवा-३, 
दि.११.१०.२०१८. 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन आदेठा क्र.बदली २०१९/प्र.क्र.२८७/सेवा-३, 
दि.१९.०७.२०१९. 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर 5-२० : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (५) च्या तरतुदीनुसार els तक्त्यामध्ये 
दर्शविलेल्याप्रमाणे अ. क्र. १ ते ५ येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वाचा अ.क्र.१ व २ येथील आदेशान्वये विनंती 
बदली करण्यात आली आहे. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्याबाबतीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी पद रिक्‍त 
नसल्याने तेथे दुहेरी पदस्थापना झालेल्या होत्या. सबब, या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या 
बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 
तरतुदीनुसार “प्रपत्र-अ” मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित पदस्थापना देण्यात येत आहे. तसेच 
अ.क्र.३ च्या बाबतीत झालेली बदली रद्द करण्यात येत आहे. 


प्रपत्र -अ 
अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव | वाचा येथील आदेशान्वये करण्यात | सुधारीत पदस्थापनेचे ठिकाण 
आलेल्या बदली / पदस्थापनेचे 
ठिकाण 
a] 2. . ee ey 
| डा शितल वासुदेवराव ग्रा.रू.उमरी जि.नांदेड ग्रारुलोहाजिनांदेड 
पानझाडे 
२ | डॉ. प्रशांत द. वारकरी ग्रा.रु.बिडकीन जि.औरंगाबाद पोलिस प्रशिक्षण विद्यालय 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.४५०/सेवा-३ 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव | वाचा येथील आदेशान्वये करण्यात | सुधारीत पदस्थापनेचे ठिकाण 
आलेल्या बदली / पदस्थापनेचे 
ठिकाण 
जि जालना 
३ | डा.नरेड अंबादास उ जिरु हदगांव जि.नांदेड दि.१९.०७.२०१९ च्या 
देवणीकर आदेशान्वये उ जि रु हदगांव 
जि.नांदेड येथे झालेली बदली 
तेथे पद रिक्‍त नसल्याने ती रद्द 
करुन पुर्वीच्या पदावर 
सा.रु.उदगीर जि.लातूर येथे 
पदस्थापना 
४ | डा इश्वर यादवराव वातीले | प्रा.आ.केंद्र भांबोरा जि.यवतमाळ प्रा.आ.केंद्र रामपूर ता.घाटंजी 
जि.यवतमाळ 
५ | डॉ.राहुल गोविदराव रा.रा.पो.बल गट औरंगाबाद प्रा.आ.केंद्र प्रिंपीराजा 
वाव्हळ ता.जि.औरंगाबाद 


प्रस्तुत आदेशाच्या अनुषंगाने खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे:- 

शासन स्तरावरुन बदली करण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ते कार्यरत असलेल्या आरोग्य 
संस्थेतून बदली झालेल्या संस्थेमध्ये रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे. सद्यस्थितीत 
कोविड-१९ या विषाणूजन्य साथीचा आजार सर्वत्र असल्याने संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना संबंधित 
आरोग्य संस्थेमध्ये रुजू होण्यासाठी संबंधित प्रादेशिक उपसंचालक स्तरावरुन, कार्यमुक्त करण्यास सक्षम 
असणाऱ्या प्राधिकारी स्तरावरुन, संबंधित जिल्हा शल्यचिकित्सक, वैद्यकीय अधिक्षक व जिल्हा आरोग्य 
अधिकारी यांच्या स्तरावरुन, बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
पर्यवेक्षकीय अधिका-यांनी सदर शासन आदेशात नमूद उक्त तरतुदीचे तंतोतंत पालन करावे. सदर 
शासन आदेशानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित उपसंचालक / जिल्हा शल्य चिकित्सक / वैद्यकीय 
अधिक्षक/ जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना aaa: जबाबदार धरुन त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई 
प्रस्तावित करण्यात येईल. 

सुधारित पदस्थापना झालेल्या संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी प्रस्तुत आदेशानुसार पदस्थापनेच्या 
पदावर तात्काळ रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करुन शिस्तभंगाची 
कारवाई करण्यात येईल. तसेच या आदेशाच्या दिनांकापासून ते रुजू होण्याच्या दिनांकापर्यंतचा 
कालावधी हा अनधिकृत गैरहजेरी समजून तो कालावधी त्यांच्या सेवेतील खंड समजण्यात येईल. 

संबंधित संस्थेच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी अन्यत्र सुधारित पदस्थापना झालेल्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांचे माहे जुले,२०२० व त्यापुढील महिन्याचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्व संस्थेतून 
अदा करु नये. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.४५०/सेवा-३ 


8) 


4) 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी / अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई यांनी अन्यत्र बदली झालेल्या 
संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे माहे जुले, २०२० व त्यापुढील महिन्याचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत 


बदलीपूर्वीच्या पदावर काढू नये. 


आरोग्य सेवा संचालनालयाने जे वैद्यकीय अधिकारी त्यांचे पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत 
त्यांचे विरुध्द वेळीच कारवाई सुरु करावी. जेणेकरुन वैद्यकीय अधिकारी वेळीच नविन पदस्थापनेच्या 


ठिकाणी हजर होतील. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६१०१८५८३१४४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 

Va rs h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

M 11-11 2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97d 

1 nj वे] | a20b708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 

serialNumber=1bd844032884bbf2167bc9 
9cd85325223aceef69d02bd455b7ca69724 


B h a ros e 91623e0, cn=Varsha Munjaji Bharose 


Date: 2020.06.11 16:44:02 +05'30' 


(व.मुं.भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

२) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 

३) संचालक आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४) उपसंचालक आरोग्य सेवा, लातूर/औरंगाबाद/अकोला/ कोल्हापुर/मुंबई. 

५) जिल्हा शल्य चिकित्सक नांदेड/ औरंगाबाद/ जालना/लातूर/यवतमाळ/ 

६) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड/ औरंगाबाद/ जालना/लातूर/यवतमाळ 

७) जिल्हा कोषागार अधिकारी नांदेड/ औरंगाबाद/ जालना/लातूर/यवतमाळ 

८) संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (यांना संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांच्या मार्फत) 
९) निवडनस्ती (सेवा-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


